अध्यक्ष, राज्य कृषि मूल्य आयोग यांचा 
कार्यकाळ निश्चित करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि, पश्ुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग, 
शासन निर्णय क्र. अकानि/२३-२४/२०२२/प्र.क्र.९/राकृमुआ१०-ओ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :- 02.90.2028 


वाचा : १) कृषि व पदुम विभाग, शासन निर्णय क्र. राकृमूआस्था-२०१४/प्र.क्र.५९/शेमाभास-११अ, 
दि.२३ एप्रिल, २०१५. 
२) कृषि व पदुम विभाग, शासन निर्णय क्र.अध्यक्षनियुक्‍ती/२०२३/प्र.क्र.९/राकृमूआ-१०अ, 
दि.१८ ऑक्टोबर, 2023. 
3) कृषि व पदुम विभाग, शासन निर्णय क्र. मंत्रीदर्जा-२०२३/प्र.क्र.४१/राकृमुआ-१०अ, 
दि. २१ नोव्हेंबर, २०२३. 


प्रस्तावना :- 

राज्यातील शेतमालाला किफायतशीर भाव मिळावेत व ग्राहकांना वाजवी दरात शेतमाल खरेदी करता 
यावा या उद्देशाने राज्य होतमाल भाव समितीचे रुपांतर दि. 23/8/2094 रोजीच्या शासन निर्णयान्वये राज्य 
कृषि मूल्य आयोगात करण्यात आळे आहे. सदर झासन निर्णयानुसार, राज्य कृषि मूल्य आयोगाचे अध्यक्ष हे 
कृषि क्षेत्रातील तज्ञ व्यक्‍ती तथा कृषि मूल्य/ शेतमाळ भाव या संबंधित जाणकार असणारी व्यक्‍ती यांची 
नियुक्‍ती राज्य शासनामार्फत करण्यात येते. या विभागाच्या दि. २१/११/२०२३ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये सर्व 
बाबींचा साकल्याने विचार करुन, राज्य कृषि मूल्य आयोगाच्या अध्यक्षांना, राज्य शासनाचे मंत्री या पदाशी 
समकक्ष दर्जा देण्यास शासनाने मान्यता दिली आहे. सदर शासन निर्णयानुसार, श्री.सय्यद पाशा उस्मानसाहब 
पटेल यांची राज्य कृषि मूल्य आयोगाचे अध्यक्ष म्हणून पुढील आदेशा होईपर्यंत नियुक्‍ती करण्यात आली आहे. 

केंद्रिय कृषि मूल्य व किंमत आयोग, नवी दिल्ली यांच्या प्रमाणे राज्य कृषि मूल्य आयोग यांच्या अध्यक्ष 
पदाचा कार्यकाळ निश्चित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्याअनुषंगाने शासनाने पुढीलप्रमाणे 
निर्णय घेतला आहे. 


शासन निर्णय :- 

केंद्रिय कृषि मूल्य व किंमत आयोग, नवी दिल्ली यांच्या धर्तीवर राज्य कृषि मूल्य आयोग यांच्या अध्यक्ष 
पदाचा कार्यकाळ नियुक्तीच्या दिनांकापासून पाच वर्ष असा निश्चित करण्यात येत आहे. 
२. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२४१००८१५०१४५६००१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by SANTOSH BASAVESHWAR 
MAMADAPURE 
Date: 2024.10.08 14:48:36 +05'30' 


(सं. ब. ममदापुरे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१. मा. राज्यपालांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई. 
२. मा. सभापती, महाराष्ट्र विधान परिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, विधान भवन, मुंबई. 
३. मा. अध्यक्ष, महाराष्ट्र विधान सभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, विधान भवन, मुंबई. 


शासन निर्णय क्रमांकः अकानि/२३-२४/२०२२/प्र.क्र.९/राकृमुआ१०-ओ 


४. मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

५. मा.उपमुख्यमंत्री (गृह), यांचे सचिव,मंत्रालय, मुंबई 

मा.उपमुख्यमंत्री (वित्त), यांचे सचिव,मंत्रालय, मुंबई 

मा. विरोधी पक्ष नेता, विधान सभा/विधान परिषद 

मा. मंत्री (सवी 

श्री. सय्यद पाशा उस्मानसाहब पटेल, अध्यक्ष, राज्य कृषि मूल्य आयोग, फिनिक्स फाऊंडेशन, 

मारवाडी व्यापारी संकुल, गांधी चौक, लातूर. 

१०. मा. विधान सभा/विधान परिषद सदस्य (सवी 

११. मा. प्रधान सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, विधान भवन, मुंबई. 

१२. मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई. 

१३. कुलगुरु, महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ, राहुरी, जि.अहमदनगर 

१४. कुलगुरु, वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापीठ, परभणी 

१५. कुलगुरु, डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ, अकोला 

१६. कुलगुरु, डॉ. बाळासाहेब सावंत कोकण कृषि विद्यापीठ, दापोली, जि. रत्नागिरी 

१७. सर्व मंत्राळयीन प्रशासकीय विभागांचे अप्पर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, मंत्रालय मुंबई. 

१८.आयुक्‍्त कृषि, महाराष्ट्र राज्य, कृषि आयुक्तालय, पुणे. 

१९. महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई. 

२०. संचालक, अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, वांद्रे (पू), मुंबई. 

२१. कृषि संचालक (सर्व), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

२२. सह सचिव (निविष्ठा व गुणनियंत्रण) कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

२३. विभाग प्रमुख (कृषि अर्थशास्त्र), महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ, राहुरी, जि.अहमदनगर. 

२४. विभाग प्रमुख (कृषि अर्थशास्त्र, वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापीठ, परभणी. 

२५. विभाग प्रमुख (कृषि अर्थशास्त्र, डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ, अकोला. 

२६. विभाग प्रमुख (कृषि अर्थशास्त्र), डॉ. बाळासाहेब सावंत कोकण कृषि विद्यापीठ, दापोली, जि. रत्नागिरी. 

२७. महालेखापाल (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र १/२, मुंबई / नागपूर. 

२८.महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र १/२, मुंबई / नागपूर. 

२९. कृषि व पदुम विभागातील सहसचिव/ उपसचिव/अवर सचिव/कक्ष अधिकारी (सवी. 

३०. विभागीय कृषि सहसंचालक (सवी. 

३१. सहसंचालक, राज्य कृषि मुल्य आयोग कक्ष, सर एच.सी. fea बिल्डींग, २ रा मजला, हार्निमन 
सर्कल, फोर्ट, मुंबई 

३२. जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी (सर्व) 

३३. ग्रंथालय, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, विधान भवन, मुंबई. 

३४. निवड नस्ती, १०-ओ 


von SG MM 


es 


पृष्ठ २ पैकी २ 


